विभागीय / जिल्हा / तालुका क्रीडा संकुल निधी 
वितरणास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत- जिल्हा 
क्रीडा संकुलाचे परिरक्षण (लेखाशीर्ष २२०४ ५३१२) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः क्रीडायो-२३२०/प्र.क्र.१३७/क्रीयुसे-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २१ डिसेंबर, २०२०. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, समक्रमांक, दि. २५ नोव्हेंबर, २०२० 
२. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.-विजिक्रीसं/निमा/निवि/२०२०-२१/का-९/६३३४, 
दिनांक ०७ डिसेंबर, २०२०. 


विभागीय/जिल्हा/तालुका क्रीडा संकुलासाठी देखभाल व दुरुस्ती, वीज देयके इ. करीता निधी वितरणास 
संदर्भाधीन क्र. (१ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे. तथापि, सन २०१९-२० या वर्षाकरीता प्रलंबित निधी 
वितरीत करावयाचा असल्याने त्याप्रमाणे सुधारणा करण्याचे संदर्भाधीन क्र. (२) येथील पत्रान्वये कळविले आहे. 
२. संदर्भाधीन क्र. (9) येथील शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेतील परिच्छेद क्र. (२) मधील दुसर्‍या ओळीत, 
“DIST व युवक संचालनालयाच्या संदर्भ क्र. (५) च्या पत्रान्वये संबंधित तालुका क्रीडा संकुलांसाठी रु.२०९.५९६ 
लक्ष इतकी तरतूद वितरीत करण्याची विनंती करण्यात आली आहे” या ऐवजी 

“क्रीडा व युवक संचालनालयाच्या संदर्भ क्र. (५) च्या पत्रान्वये सन २०१९-२०२० करीता संबंधीत तालुका 
क्रीडा संकुलाच्या परिरक्षणाकरीता रु. २०९.५९६ लक्ष इतकी तरतुद वितरीत करण्याची विनंती करण्यात आली 
आहे,” असे वाचावे. 

संदर्भ क्र. (१ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. (9) येथील पहिल्या ओळीत, “जिल्हा क्रीडा 
संकुलाचे परिरक्षण या कार्यक्रमाअंतर्गत योजनेकरीता सन २०२०-२०२१ या वर्षाकरीता विभागीय क्रीडा संकुल, 
जिल्हा क्रीडा संकुल तसेच तालुका क्रीडा संकुल यांच्या देखभालीसाठी अर्थसंकल्पित तरतुदीपैकी” या ऐवजी 

“जिल्हा क्रीडा संकुलाचे परिरक्षण या कार्यक्रमाअंतर्गत योजनेकरीता सन २०१९-२०२० या वर्षामधील 
तालुका क्रीडा संकुल यांच्या देखभालीसाठी सन २०२०-२०२१ करीता अर्थसंकल्पित तरतुदीपैकी,” असे वाचावे. 
३. संदर्भाधीन क्र. (१) येथील शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-अ “तालुका क्रीडा संकुल देखभाल अनुदान 
सन २०२०-२०२१” या ऐवजी “तालुका क्रीडा संकुल देखभाल अनुदान सन २०१९-२०२० (प्रलंबित),” असे वाचावे 
४. संदर्भाधीन क्र. (१ येथील शासन निर्णयातील अन्य आदेश तसेच लागू राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकःक्रीडायो-२३२०/प्र.क्र.१३७/क्रीयुसे-१ 


दघ. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२२१११२९२०३६२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Swati Madhiikar Veer aac 
and Sports Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=82e1 d6f07cScabf5884958ee7001 5d36b35b2c07e9700fe62 

Nanal 0000000000 

(स्वाती म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल तथा अध्यक्ष, आंतरविद्यापीठ क्रीडा महोत्सव आयोजन समिती, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७. मा.राज्य मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
९. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 
१०.महाळेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
११. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, सर्व विभाग (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१२. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (संचालनालयामार्फत) 
१३. संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत), 
१४. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१५. वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१६. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१७. निवड नस्ती (क्रीयुसे-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


